शासन निर्णय - 


महाराष्ट्रातील कारागृहांना अन्नधान्य 4 इतर 
खाद्योपयोगी वस्तुंचा पुरबठा करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एमआयएस-२००४/प्र.क्र.१२६/पीआरएस-२, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक १२ सप्टेंबर २००५. 


महाराष्ट्र राज्यातील कारागृहांना अन्नधान्य ब इतर खाद्योपयोगी वस्तुंचा 


पुरवठा करण्याबाबंतचे कंत्राट शासन निर्णय क्रमांक एमएजे-०१९८२(१०१९)/पाआरएस-२, 
दिनांक २९.१०.२००० अन्वये भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्या., मुंबई या 
संस्थेस पाच वर्षाच्या कालावधीकरिता देण्यात आलेले आहे. कंत्राटाचा हा कालावधी 
दि.२०ऑक्टोबर २००५ रोजी संपुष्डात येत आहे..या नंतर महाराष्ट्रातील कारागृहांना अन्नधान्य 
ब इतर खाद्योपयोगी वस्तुंचा पुरवठा करण्याबाबत कोणती पध्दत अबलंबाबी हा प्रश्‍न 
शासनाच्या विचाराधीन होता. या बाबत शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे - 


%) 


र) 


३) 
¥) 


2 


SRV अटी ब शती यांची माहिती सोबतच्या 


AAO] 


महाराष्ट्र राज्याचे प्रत्येक क्षेत्राचे कारागृह उपमहानिरीक्षक व त्या क्षेत्रातील 

संबंधित कारागृहांचे अधीक्षक यांची एक समिती गठीत करण्यात यावी. 

संबंधित उपमहानिरीक्षक हे समितीचे अध्यक्ष राहेतील त्र संबंधित 

कारागृहांचे अधीक्षक हे समितीचे सदस्य राहतील. 

या समितीने आपल्या क्षेत्रातील कारागृहांना अन्नधान्य व इतर खाद्योपयोगी 

वस्तुंचा पुरबठा करण्याच्या संदर्भात निबीदा काढाव्यात. 

संबंधित क्षेत्रातील संस्था अशा प्रकारे नित्रीदा भरण्यास पात्र राहतील. 

राज्यात्‌ अशा प्रकारे एकूण ४ समित्या गीत होतील ब या चारही समित्यांनी 

या निवीदा एकाच वेळी काढाव्यात ब निवीदा अंतिम करुन त्यास शासनाची 

मान्यता घ्यावी . त्यानंतर निवडलेल्या संबंधित संस्थेमार्फत आपापल्या 

क्षेत्रालील कारागृहांना अभ्नधान्य बं इतर खाद्योपयोगी वस्तुंचा पुरबठा 

करण्यात यावा. 

भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादीत, मुंबई यांचे कंत्राट 

दि.२०.१०.२००५ पासून संपुष्टात आणण्यात येत आहे. 

या संदर्भात विहीत कार्यपध्दती ववकत संस्थेसोबत करावयाच्या 
देण्यात आलेली आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब 
i aa Se NEST] 


(आ. ग. परदेशी ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

कारागृह महानिरोक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

सर्व कारागृह उपमहानिरीक्षक. 

सर्ब कारागृह अधिक्षक. 

प्राचार्य,बोर्स्टल स्कूल,कोल्हापूर/नाशिक. 
महालेखापाल,महाराष्ट्र:१.(लेखा.व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
महालेखापाल्ल,महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा), मुंबई 
महालेखांपाल,महाराष्ट्र-२ (लेखा ब्‌ अनुज्ञेयता), नागपूर | 
महालेखापाल,महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा), नागपूर. 
अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

वित्त बिभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
मिबडनस्ती/पीआरएस-२, गृह faa. . 


परिशिष्ट -अ 
शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक एमआयएस २००४/प्र.क्र.१२६/पीआरएस-२, 
दिनांक :१२ सर्प्टेंबर २००५ चे परिशिष्ट 


१) महाराष्ट्र राज्याचे प्रत्येक क्षेत्राचे कारागृह उपमहानिरीक्षक व त्या क्षेत्रातील 
संबंधित कारागृहांचे अधीक्षक यांची एक-समिती गठीत करण्यात यावी. संबंधित उपमहानिरीक्षक 
हे समितीचे अध्यक्ष राहतील व संबंधित कारागृहांचे अधीक्षक हे समितीचे सदस्य राहतील. 

२) या समितीने आपल्या क्षेत्रातील कारांगृहांना अन्नधान्य ब इतर खाद्योपयोगी 
वस्तुंचा पुरबठा करण्याच्या संदर्भात निवीदा काढाव्यात. 

३) संबंधित क्षेत्रातील संस्था अशा प्रकारे निवीदा भरण्यास पात्र राहतील. 

४) राज्यात अशा प्रकारे एकूण ४ समित्या गठीत होतील ब या चारही समित्यांनी या 
निवीदा एकाच वेळी काढाव्यात ब निवीदा अंतिम करुन त्यास शासनाची मान्यता घ्यावी . त्यानंतर 
निवडलेल्या संबधित सेस्थेमार्फत आपापल्या क्षेत्रातील कारागृहांना अन्नधान्य ब इतर खाद्योपयोगी 
वस्तुंचा पुरबठा करण्यात याबा, ; 

५) संबंधित संस्थेने संबंधित क्षेत्रातील कारागृह अधीक्षकांना अन्नधान्य ब इतर 
खाद्योपयोगी वस्तुंचा पुरबठा सात दिधसांच्या आत करणे बंधनकारक राहील. 

६) भाजीपाला, फळे, कांदे-बटाटे इ. चा Gras करताना संबंधित संस्थेने हे कटाक्षाने 
पहावे को, कारागृह अधीक्षकांनी ज्या दर्जाच्या व बिशिष्ट प्रकारच्या बस्तु मागविल्या आहेत, तोच 
दर्जा कायम राखाबा ब. मागितलेल्या बस्तु हया बेळेबर पुरविल्या जातील याची दक्षता घ्यावी, 
कारागृह अधीक्षकांनी ब ब्रोस्टल स्कूलचे प्राचार्य यांनी आपली मागणी पत्रे बेळेत नोंदवावी. 

७) संबंधित संस्थेला याकरिता १०% अनामत रक्‍कम भरणे आवश्यक राहील. 

८) संबंधित संस्थेने सदरचा माल हा बेळच्या बेळीच व दर्जानुसार कारागृहापर्यंत 
पाठविला जाईल यासाठी हमीपत्र लिहून द्यावे. संबंधित संस्थेने सदरचा पुरबठा वेळीच केला नाही 
तर या बाबत कारागृहांना येणारा अतिरिक्त खर्च तसेंच सदर वस्तुच्या पुरबठयाअभावी कारागृह 
तीनी स्थानिकरित्या खरेदी करुन केलेला खर्च हा संबधित संस्थेकडून वसूल Se 
जाईल. 

२) अन्नधान्य ब इतर अनुषंगिक वस्तुंचा पुरबठा हा संबंधित संस्थेने कारागृहाच्या 
प्रवेशद्दारजथळ किंबा आबारात करावा , या बाबत काही Rare उत्पन्न झाल्यास तसेच सदर 
योजनेची अंमलडजावणी करताना काही वितुष्ट आल्यास या बाबत शासनाने घेतलेला निर्णय 
अंतिम ब बंधनकारक राहील. 

२०) Sete संस्थेने कारार्हाच्या मागणीनुसार योग्य दर्जाचे पण मानवी आहारास योग्य 
झिरहील खाद्य वस्तुंचा waa करावा. 

त अधोक्षक ख्ाद्योपयोगी वस्तुंच्या मागणी पुरवठ्यास योग्य मुदत देतील त्या 
त्या वेळी हा पुरवठा संबंधित संस्थेने नेमून दिलेल्या मुदतीत करावा. 

९२) संबंधित संस्थेने पुरविलेल्या खाद्योपयोगी नस्तुंपैकी कोणतीही बस्तु हलक्या दर्जाची 
किंवा भेसळयुक्त आहे असे कारागृह वैद्यकीय अधिका-याचे मत झाल्यास अशा नाकारलेल्या 
अथबा अयोग्य ठरलेल्या aT कारागृहाची कोणतीही गैरसोय न करता संबंधित संस्थेने ब द्झून 
देणे आवश्यक राहील व त्यांचे नुकसान झाल्यास कारागृह अधीक्षक जबाबदार राहणार नाहीत. 


ANOL 


: 88) तोलणे, भरणे, मार्केट टॅक्‍स इ, खर्च स्थानिक व्यापारी abl: 
समिती यांच्याकडून निश्‍चित करुन Br ब॒ कारागृह अ seat 
कराबीत. क, a 
१४) गहू, ज्वारी, बाजरी, es 


महासंघ /कृषि उत्पन्न बाजार 
त्या प्रमाणे देयकें अदा 


oF 


% साखर व कडधाम्ये.. यांच्या 
अधीक्षकांनी ती रक्‍कम दिल्यांनंतर. संस्थेस परत. :करावीत. त्या.करता र्कमंत ब पँकींग आकार 
संस्थेने आकारु नये . जर तो आकारला असेल त्र कारागृह अधोक्षकांनीती wer 

१८) शेंगदाणा तेल अथक, पामोलीत. वेल..ख्यबरेल तेल, घ वनस्पती तूप इ. वस्तु या... 
पंधरा किलोच्या पॅकोंगमधून पुरबडो-करण्यात याव्यात. वस्तुंच्या किमतीमध्ये डब्याच्या किंमती 
समाविष्ट असल्यामुळे संदर रिकामे डबे संस्थेस set करण्यात येऊ नयेत. क 


" १६) या सर्व अदी. शर्ती मान्य असल्याबाबत. संबंधित संस्थेच्या प्रतिनिधीने कारागृह * - :- 


अधौक्षकांसोबत मुद्रांकित. कागदाच्नर (a पेपर) करारनामा: करुन देणे आवश्यक आहे. 

१७) खाद्योपयोगी वस्तुंचा Waar करणा-या संस्थेकडून serge relevent मागणी 
केल्याप्रमाणे अन्नधान्य व इतर 'बस्तुंचा eae सात दिबसांच्या आत कारागृहाच्या मुख्य . 
REIT करणे आवश्यक आहे.भाजीसारख्या-ॉशवंत बस्तुंचा Yaar: त्याच दिवशी 
PRET करणे बंधनकारक राहील. '- मख, अ ह 

१८) संबंधित संस्थेकडून पुरवठा करावयांच्यः 


करावयाच्या” eh नमूने अधम मागवून घ्यावेत ब 
त्या नंतर नमुन्याप्रमाणे वस्तुंचा aS. करणे बंधनकारक राहील. दिलेल्या नमुन्याप्रमाणेच 
मालाचा पुरवठा वेळेत होत नसल्यास पूर्व सूचना. न. देता “पुरबठा काढून 'घेण्याचा अधिकार 
शासनास राहील. wk re ४ eg 

१९) गहू, तांदूळ, ज्वारी , ane, साखर, पामतेल ब उपलब्ध कडधान्ये ब डाळी यांची 
खरेदी शासकीय धान्य गोदामातून* करण्यात याबी .ब.. उपरोक्त मॉल हाः. शासकीय गोदामात 
टपलब्ध नसल्यास तो संबंधित संस्थेकंडून ' खरेदी. . करण्याचे झधिकार कारागृह अरथौक्षकांना 
"महतील. att gna कका ; it hk 
२०) निबीदा मान्य झाल्यानंतर र तोक र न'करार wey घेण्यात याबा व नंतरच 
मशा संस्थेस मालाचा पुरवठा. कारागृहाच्या प्रवेशद्वाराप "करण्याबाबत सूचना देण्यात याव्यात. 
यानुसार बस्तुंच्या पुरबठयाची देयके 'प्रर्चालत TEAS seat करण्यात यात्रीत. “>. 
, 7२१) अशा प्रकारे निवीदा पध्दतींचा अवलंब 'करुन अन्नधान्य व खांद्योपंयोगी वस्तुंचा 
Fae 'कारांगृहास करांबयांचा A. या. नुसार <निवृडलेल्या , संस्थेला प्रथमतः हे कंत्राट एक 
wher कालावधीसाठी देण्यात यावे. saw lone” : 


